शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये 
व त्यास संलग्नित रुग्णालये, प्रशिक्षण व आरोग्य 
पथके इत्यादी करिता आवश्‍यक असणा-या 
औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झ्युमेबल्स व 
तद्‌नुषंगिक बाबींचा समावेश जिल्हा वार्षिक 
योजनेमध्ये करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.४५/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ मार्च २०२२ 


वाचा: - 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः जीवायो-१००७/प्र.क्र.३९/का.१४४४,दि. १६.०२.२००८. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०१४/प्र.क्र.१९८/का.१४८१,दि.२७.०८.२०१४. 
3) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१, 
दि. ०७.१०.२०१६. 
8) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशञा-१, 
दि. ०७.१०.२०१६. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७. 
६) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१, 
दि. २७.०७.२०१८. 
७ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.७9३/अर्थसंकल्प, 
दि. ०९.११.२०२१. 
शासन निर्णय- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद 
महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असलेली रुग्णालये व प्रशिक्षण आरोग्य पथके येथे रुग्णसेवा व 
विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून “हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करणे” या योजनेतर्गत मिळणा-या निधीतून करावयाच्या खरेदीबाबतच्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाच्या 
संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक २७.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी यांचा 
समावेश करण्यास नियोजन विभागाने परवानगी दिली असल्याने, शासनाच्या संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक 
२७.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील “हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे” या वाक्या 
ऐवजी “हॉस्पीटळकरीता आवश्‍यक औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी तसेच 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे” असे वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.४५/प्रशञा-२, दिनांक ०७ ATA 2022 


२. शासनाच्या संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक २७.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक सूचना व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक २७.०६.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदी औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या 
खरेदीसाठी ही लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६/१४८१, दिनांक ०३.०३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करयात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१८२६२४५११३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHAI 


DN: c=IN, o= RASHTRA, 
‘u=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢3417378 
fo7d 


17d493a8a277Faa29"65459, 
pseudonym=85719993A847361CF1CE96786397786A408 


4972, 
serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D709F54S6D9EDE95 
236B8A8E7E2A280 1 B8FEDO3DCF793D3, cn=MAHADEO 
JOGDAND 

Date: 2022.03.07 18:51:40 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री/वित्त मंत्री महोदयांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, 
मुंबई. 
४. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
९. व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन महामंडळ, मुंबई. 
१०.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
११.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
१२.सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 
१३.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१५.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.४५/प्रजा-२, दिनांक ०७ मार्च 2022 


१६.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


